महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी १५६००-३९००० ग्रेड पे ५४००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय तसेच विनंती बदल्या (सन २०१८) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.३७/सेवा-३ 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रूग्णालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०३ जुलै,२०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : बदली-२०१८/प्र.क्र.३७/सेवा-३,दि.२९ मे,२०१८ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ (पे बॅन्ड १५६०० ते ३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ च्या सार्वत्रिक बदल्या करण्याचे, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्याचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ 
(ख) अन्वये मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांना असळेळे अधिकार कलम ६ खालील 
परंतुकान्वये नमुद असलेल्या तरतुदीनुसार पुढील आदेशा होईपर्यंत प्रधान सचिव (आरोग्य) सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना संदर्भाधिन दि.२९.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार या 
आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०३१४०९००८०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Satish Hanmantrao 

S at | S h Bhosale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 

H a n mM a nt fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4c0ff0607bc973d966317 1bd9b8a9 
b9ab8cb569b155f9653d1180a4549819299, 

B h (053 | e cn=Satish Hanmantrao Bhosale 
Date: 2018.07.04 17:08:43 +05'30' 

स. ह. भोसले 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
२. मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली-२०१८/प्र.क्र.३७/सेवा-३ 


३. मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव. 

४. प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

५. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई. 
६. संचालक आरोग्य सेवा,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


